उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तींचे वाटप 
करण्यासाठी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा न 
१. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक अविवि २०११ / प्र.क्र.४४/ ११/ 
का-६, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४/०४/२०२२. 
३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ 
/तांशिस/अर्थसं/नि.मा./ २०२२-२३/१०२, दिनांक १३ एप्रिल, २०२२ चे पत्र. 
४. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२१/प्र.क्र.६२/का-६, दिनांक १७.५.२०२२ 
५. संचालक, शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण) पुणे-०१ यांचे क्र. उशिसं/शिष्य-२०२२- 
२३ /अल्पसंख्याक भाग-२/तरतुद/५७७९, दिनांक १३ एप्रिल, २०२२ चे पत्र. 
६. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२२/२२१/प्र.क्र.४२/का-६, दिनांक २४.६.२०२२ 
७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ 
/तांशिस/अर्थसं/अल्प./नि.मा./ २०२२-२३/२३०, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ चे पत्र. 
८. संचालक, संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्र. DBER- 
११०१८/८/२०२२ CETIT, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व गुणवत्ताधारक 
विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी वरील संदर्भ क्र.१ येथे उल्लेखित दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त योजनेकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये “मागणी क्र.झेडई-१, 
मुख्य लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, २००-इतर 
कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना-(०१)(२०) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक 
विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ ए ३३८) ३४ 
शिष्यवृत्या / विद्यावेतने” या लेखाज्ीर्षाखाली एकूण रुपये १२० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करण्यात आली आहे. 
३. वरील संदर्भ क्र.२ येथे उल्लेखित शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आल्यानुसार सन 
२०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाही करिता (डिसेंबर, २०२२ अखेर) मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६ 


६०% इतका निधी वित्त विभागाकडून बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार आहे. वित्तीय अधिकारांतर्गत असलेल्या प्रकरणांबाबत निधी वितरण करताना, सदर 
शासन परिपत्रकातील अटी व श्तींचे पालन करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून, वित्त विभागाची 
वेगळयाने मान्यता घेण्याची आव्यकता असणार नाही, असे देखील सदर परिपत्रकात नमूद 
आहे. सद्य:स्थितीत नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत वित्त विभागाने उपरोक्त प्रयोजनाकरिता मंजूर 
असलेल्या रु.१२०.०० कोटी इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ५३% इतका म्हणजेच 
रु.६३,६०,००,०००/- कोटी इतका निधी बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन 
दिलेला आहे. 

४. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन 
अनुक्रमांक ७ येथीळ दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये तसेच संचालक, 
संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ८ येथील 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आळेल्या मागणीस अनुसरून संबंधित 


कार्यालयांना शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२०,२०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये अर्ज केलेल्या 
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनाळय, महाराष्ट्र, राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन 
अनुक्रमांक ७ येथील दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये तसेच संचालक, 
संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ८ 
येथील दिनांक २५ ऑगस्ट, 2022 रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आलेल्या मागणीस अनुसरून 
संबंधित कार्यालयांना शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये अर्ज केलेल्या 
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी रुपये २०,५२,१५,७५०/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी बावन्न लाख, 
पंधरा हजार सातशे पन्नास फक्त) इतका निधी याद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | नियंत्रण अधिकारी / | चाळू आर्थिक वर्षात याद्वारे वितरीत 
कार्यालयाचे नाव यापूर्वी वितरीत | करावयाची रक्‍कम 
करण्यात आलेली 
रक्‍कम 
हिं संचालक, तंत्र शिक्षण | रू. ४१.०० कोटी रू. ९.०० कोटी 
संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 
२. संचालक, शिक्षण संचालक, | रू. ०.३५ कोटी निरंक 
उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६ 


३. | संचालक, वैद्यकीय शिक्षण | निरंक रू.११,५२,१५,७५०/- 
व संशोधन संचालनालय, 
मुंबई 
एकूण रू. 
२०,५२,१५,७५०/- 


२. शौक्षणिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या तीनही शैक्षणिक वर्षातील 
शिष्यवृतीसाठी पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती मंजूर 
करण्यासाठी सदर रक्कम संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, मुंबई व 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांच्या स्वाधीन करण्यात येत 
असून, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, मुंबई व संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी हे 
प्रस्तुत योजनेकरिता देखील आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सदर 
कार्यालयातील संचालक हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


३. याद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी शौक्षणिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१- 
२२ मध्ये अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृतीसाठी वापरण्यास याद्वारे अनुमती देण्यात येत 
आहे. उपरोल्लेखित लेखानुदानाच्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहित 
कालावधीत सादर करावे. तसेच हे अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय 
नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी 
शासनाने या अनुषंगाने दिलेले सर्व निर्देश / नियम / शासन निर्णय / आदेशा आणि केंद्रिय 
दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या निरीक्षणाचे 
पालन करण्यात यावे. 


४. सदर शासन निर्णय उपरोल्लेखित संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदींस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत 
योजना (०१) (२०) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-३३८) ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६ 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/959॥॥.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१०५६००८११४ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHARANI 
UTTAM PATIL 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=751b2c8055022d 1 e34bdf5fdf8e581dff6b179e5724ad06 
5622689aa67c1d693, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7A989AB4DCBODD820E82DC714DA83856D0A352 
671B0E2A141E852BA20FDA0428, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
Date: 2022.11.25 15:22:10 +05'30" 


(आ. उ. पाटील) 


उप सचिव, 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


महाराष्ट्र शासन 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


विधानभवन, मुंबई. 


विधानभवन, मुंबई. 


७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०, 


११ 
१२ 
१३ 


१४. 


१ षु 


es 


१६. 
१७. 


॥14 


भर. 


२०. 


२१ 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
.महाळेखापाल १/ 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
.महाळेखापाल १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, (उच्च शिक्षण), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 


मंत्रालय, मुंबई. 


Prasad. 


. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ सचिवालय, 


सह सचिव /उप सचिव /अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 


अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


